B-Hy, C-Hy मळी व ऊसाचा रस या तीन 
स्वतंत्र BAIA उत्पादीत होणाऱ्या 
जलरहीत मद्यार्काचा उतारा निश्चित करणे 
व यानुषंगाने केंद्र शासनाच्या परिपत्रकीय 
सुचनांबाबत क्षेत्रीय अधिका-यांना 
द्यावयाच्या मार्गदर्शक सुचनांचे प्रारुप 
तयार करण्याकरिता समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय,क्रमांक:एमपीएल-१११८/प्र.क्र.३४७/राउशु-३ 
५ वा मजला (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १ डिसेंबर, २०१८. 

प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दि.१६.७.२०१८ व 
दि.१७.७.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये B-Hy, C-Hy मळी व ऊसाचा रस या तीन स्वतंत्र 
SIAR उत्पादीत होणाऱ्या जलरहीत मद्यार्काचे प्रमाण कच्चा माळ निहाय स्वतंत्ररित्या 
निश्चित करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास व पडताळणी करण्याकरिता समिती स्थापित करण्यात 
आली होती. सदर समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे ग्राहक अन्न आणि सार्वजनिक 
वितरण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे परिपत्रक क्रमांक yo/9/209¢-(BP&E) दिनांक 
१८.९.२०१८ अन्वये बी- हेवी व सी-हेवी मळीपासून उत्पादित करावयाच्या इथेनॉल 
निर्मितीसाठी साखर कारखान्यांनी आणि डिस्टीलरीजनी अंमलात आणावयाच्या मार्गदर्डाक 
सुचना निर्गमित केलेल्या आहेत. 

त्यानुषंगाने, राज्यातील आसवन्या व साखर कारखान्यांशी संलग्न असलेल्या 
आसवनींकडून B-Hy, C-Hy मळी व ऊसाच्या रसापासून उत्पादीत होणारा मद्यार्काचा उतारा 
नेमका किती असावा तसेच उपरोल्लेखित केंद्र शासनाच्या परिपत्रकीय सूचनांच्या आधारे राज्य 
शासनाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन नणय निर्णय :- 

राज्यातील आसवन्या व साखर कारखान्यांशी संलग्न असलेल्या आसवनींकडून 8- 
Hy, C-Hy मळी व ऊसाच्या रसापासून उत्पादीत होणारा मद्यार्काचा उतारा नेमका किती 
असावा तसेच उपरोल्लेखित केंद्र शासनाच्या परिपत्रकीय सूचनांच्या आधारे राज्य शासनाचे 
धोरण निश्चित करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीएल-१११८/प्र.क्र.३४७/राउशु-३ 


अ.क्र समितीवर नियुक्‍त अधिकारी पदनाम 

_१_ | आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 

२ | साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 

३ | संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता), राज्य उत्पादन सदस्य 
शुल्क, म.रा., मुंबई 

४ | al प्रसाद Yd, उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, सदस्य 
नाशिक विभाग 

५ | ail. मोहन वदे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, सदस्य 
नंदुरबार 

६ । वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्युट, मांजरी, पुणे यांचे सदस्य 
प्रतिनिधी 

७ | रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
सह आयुक्‍त (मळी व मद्यार्क, राज्य उत्पादन शुल्क, | सदस्य सचिव 
म.रा., मुंबई. 


समितीची कार्यकक्षा व कालमर्यादा पुढील प्रमाणे राहील. 

१) उसाच्या रसापासून /बी-हेवी मळीपासून उत्पादीत होणा-या जलरहीत मद्यार्काचा 
नेमका उतारा किती असावा तसेच केंद्र शासनाच्या दि.१८.९.२०१८ रोजीच्या 
परिपत्रकीय सूचनांमधील तांत्रिक बाबींवर विश्लेषणात्मक टिप्पणी सादर करणे. 

२) राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आणि केंद्र शासनाचे प्रचलित कायदे व नियम या 
आधारे विभागाचे व राज्य शासनाचे हित विचारात घेऊन, केंद्र शासनाच्या 
दि.१८.९.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांच्या अनुषंगाने विभागाच्या क्षेत्रीय 
अधिका-यांना निर्गमित करावयाच्या सुचनांचे प्रार्प सादर करणे. 

सदर समितीने आपला अहवाल ७ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावा. 

2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥/959॥॥9.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२०११५२८५९०६२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sudhakar Shahaji शाल 


tment, postalCode=400032, Maharash 
2.5.4.20=3e782c1e59acd749fc48c69 1 d7a8c477d6ac39c19 


Yadav प on न 
(सु. 31. यादव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमपीएळ-१११८/प्र.क्र.३४७/राउशु-३ 


२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
३. मा.मंत्री/राज्यमंत्री, रा.उ.शु., यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
५. प्रधान सचिव Sa), गृह विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई - ३२. 
६. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -२३. 
७. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता), राज्य उत्पादन शुल्क, म.रा., मुंबई. 
९. श्री. प्रसाद सुर्वे, उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नाशिक विभाग. 
१०. श्री. मोहन वर्दे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, नंदुरबार. 
११. वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्युट, मांजरी, पुणे. 
१२. रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई. 
१३. का. राउशु-३ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


